महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
गडचिरोली शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र. बैठक-२०१७/प्र.क्र.१७२(४/नवि-३३, 
दिनांक ३० मार्च, २०१७ व दिनांक २६ मे, २०१७. 

२. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१७. 

३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 

४. मुख्याधिकारी, गडचिरोली नगरपरिषद यांचे पत्र जा. क्रमांक/नपग/पापु/कावी/१२९/१८, 
दिनांक २० डिसेंबर, २०१८. 

५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांचे सुधारीत तांत्रिक मंजूरी आदेशा 
क्र/मजीप्रा/मुआ(ना)/तांशा-१/२४५५/१८, दिनांक २० डिसेंबर, २०१८ 

६. दिनांक २१.१२.२०१८ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 
प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या 
गडचिरोली नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक ३० मार्च, 
२०१७ व २६ मे, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


०२. सदर प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देणेबाबत मुख्याधिकारी, गडचिरोली नगरपरिषद यांनी 
संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनाकडे विनंती केली होती. सदर सुधारीत अंदाज पत्रकास मुख्य 
अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर यांनी सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. या 
संदर्भात राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक २१ डिसेंबर, २०१८ च्या बैठकीतील निर्णयास 
अनुसरुन शासनाच्या मान्यतेने खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या प्रकल्पास या शासन 
निर्णयाद्वारे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे 
किंमतीचे सुधारीत विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


| Sr. No. | No. Description Amount (In Rs.) 
| A | Working Survey 10,00,000 
1 छे =| Zone-1 
Collection System Zone - 1 
1 | HDPE DWC Pipe 150 to 300 mm of Length 31.35 Km & RCC 12,32,94,850 
NP - III & IV Pipe 350 to 600 mm Dia 2.5 Km (Total L=33.86 Km) 
2 | House Property Connection 6,135 Nos. of House 6,33,44,237 
Construction of Wet Well (Lifting Station) at Zone - 1 
3 | Wet Well Diameter = 6.5 m & Depth 7.1 m 62,59,808 
Pump House Diameter = 6.5 m & Height 6.5 m 
Pumping Machinery (with SCADA) 
4 | Non Clog Submersible sewage Pumping Machinery 1,04,06,816 
25 BHP X 6 no. Q=1,35,000 LPH & H=27m 
Sewage Pumping Main from Lifting Station to MH - 3,350, 
2 350 mm DI K-9, L= 1,800 m 2111: 
6 Road Reinstatement Work, Collection Network, Property 4,80,86,950 
Connection & Rising Main 
Total (A) + (8) 26,02,47,720 
C (27०९-21 -2 
Collection System Zone - 2 
1 HDPE DWC Pipe 150 to 300 mm of Length 62.70 Km & RCC NP - 2525 81.944 
Ill & IV Pope 350 to 800 mm of Length 6.12 Km (Total L = 68.82 0044. 
Km) 
2 | House Property Connection 6,710 Nos. of House 6,92,87,062 
Construction of Wet Well at Zone -2 (at STP) 
3 | Wet Well Diameter = 8.5 m & Depth = 10.06 m 85,44,984 
Pump House Diameter = 8.5 & Height 6.5 m 
Pumping Machinery (ST Substation Diesel Generator & SCADA) 
4 | Non Clog Submersible Sewage Pumping Machinery 40 HP X 6 2,97,83,555 
Nos. Q=2,73,000 LHP & Head = 21m 
5 Sewage Pumping Main from Pumping Station to Inlet chamber 522 723 
of STP, 450 mm DI K-9, L= 40 m ह 
1 6| Sewage Treatment Plant (SBR Technology) - Capacity 11.5 MLD 15,01,41,341 
Road Reinstatement Work 
f Collection Network, Property Connection 4 
Effluent Reuse System 
z (100 mm Dia RCC Pipe, L - 250 m and 8.75 Lakh Ltr. Sump) Baeaeee 
Total (C) 60,13,62,061 
Total (A) + (B) + (C) 86,16,09,781 
Add 12% GST 10,33,93,174 
Grand Total 96,50,02,955 
Say Rs. 96.50 Cr. 
कार्यादेश दिनांका 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी ; 
पासून २४ महिने 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


०२. गडचिरोली नगरपरिषदेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा (टप्पा-१) वित्तीय आकृतिबंध 
पुढीलप्रमाणे राहील:- 


नागरी स्थानिक | योजनेची | राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ.क्र. स्वराज्य संस्थेचे मंजूर । अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
नाव किंमत ९० %) किंमतीच्या १० %) 
१ २ 2 8 4 
: गडचिरोली रु. ९६.५० रु. ८६.८५ रु. ९.६५ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयानुसार गडचिरोली नगरपरिषदेच्या 
मलनिस्सारण प्रकल्पास (टप्पा-१) खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन गडचिरोली नगरपरिषदेमार्फत करणेत यावे. 

२. सदर प्रकल्पास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) म्हणून 
नियुक्‍त करणे बंधनकारक राहील. त्याबाबत आवश्‍यक ठराव नगरपरिषदेने करावा. 

३. प्रकल्प किमतीच्या ३% इतके प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) 
नगरपरिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास स्वनिधीतून प्रदान करावे. (शासन निर्णय 
दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहित केलेप्रमाणे व त्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या 
अधीनतेने) 

४. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ 
च्या शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक 
व वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी ८० टक्के वैकल्पिक 
अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 

1) बंधनकारक सुधारणा:- 

१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 
संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म- 
मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 

३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 

४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 
करणे आवश्यक राहिल. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


& . 


11) 


संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 
पुनर्मुल्यांकन झाळे नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत 
ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसूली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा SATA 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर 


पर्जन्यजलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जलळलेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील या प्रकल्पासाठी संदर्भ क्र. १ 
नुसार पूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
निधी नगरपरिषदेस यापूर्वीच वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा 
त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. त्यानुसार 
नगरपरिषदेने सदर निधी स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवला असल्याची खातरजमा 
करावी. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, गडचिरोली नगरपरिषद यांची 
राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम अश्या एकत्रित रकमेच्या ७० टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य 
शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


8. 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेस राज्य शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक 
टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य शासनाच्या हिळऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान 
होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिउऱ्याची रक्‍कम 
प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी 
भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 


शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी 
किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही 
गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर १५ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. 


, सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पाळन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे 
आवर्यक राहील. 


. सदर मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने विहित केलेल्या 


कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


पाईप्स इत्यादी वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरवातीला TTI स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या 


पाईप्सची खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची 
वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 

«» महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, 
अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तद्‌नंतरच 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


th) प्रकल्पासाठी आवश्यक Caesarea निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी:- 

१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून” तसेच “हुडको” (HUDCO), “मुंबई महानगर प्रदे 
विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास 
कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज 
घेण्याची मुभा राहील. 

२. तथापि वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता 
केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 

१. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाळ व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात 
यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


ह) इतर बंधनकारक अटी व शर्ती :- 

१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. 

२. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार 
नाही. 

३. संदर्भाधीन क्र. १ ते ३ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०१८/प्र.क्र.५१३/नवि-३३ 


४. गडचिरोली शहरातील कचऱ्याच्या निर्मितीच्या जागी किमान ८० टक्के वर्गीकरण 
करणे व वर्गीकृत ओल्या कचऱ्यावर १०० टकके प्रक्रिया करणे आणि सुका कचरा पूर्ण 
प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविणे याबाबतची कार्यवाही कार्यादेश देण्यापूर्वी पूर्ण 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२३११४४६१२२२२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang vere = र 
J 0 t j b a J a d h a V nce rec Seta ffdf83e54efe7di rae 


(पां. जो. जाधव 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
११. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, गडचिरोली. 
१४. मुख्याधिकारी, गडचिरोली नगरपरिषद, जि. गडचिरोली. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


